प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
मध्ये बीड जिल्ह्यातील विकास कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२५/१/२०१९. 


शासन निर्णय : 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु.१९९६.१७लक्ष एवढ्या रकमेस शासन याद्वारे 
प्रशायकीय मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु.२०६.००लक्ष एवढा 
निधी जिल्हाधिकारी, बीड यांना वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजित वितरीत ; 
रक्‍कम । करावयाचा निधी euler 
(१ ।बार्शी रोड बीड येथील श्री 
भगवानबाबा सामाजिक प्रतिष्ठाणची 
सुधारणा करणे, जि. बीड 
[ae =) अंतर्गत सी.सी. रस्ता व पेव्हिंग ब्लॉक | ४७.५४ 
2 ।पर्यटन निवास चे बांधकाम करणे १२.५७ 
३ | सभामंडप बांधकाम करणे ४१.५६ 
४ | संरक्षण भित बांधकाम करणे २९.०१ 
५ | भांडारगृहाचे बांधकाम करणे ६.१४ कार्यकारी 
| अंतर्गत संरक्षण बांधणे १८.३० २०.०० । अभियंता, 
७ | किचन बांधकाम करणे ८.०३ सा.बां.विभाग, 
८ | ASAT लडस्केपिंग करणे ९.५० बीड 
९ ।पुरुष व महिलांसाठी शौचालय 
बांधकाम ७.०० 
| ao | ० । सौर उर्जा पथदिवे बसविणे १९.५० 
एकूण | 988.94 २०.०० 
(२) । सात्रा- पोत्रा ता. बीड येथील गणेश नदी 
संगमाजवळील परिसर विकसित करणे 
Baan जोडरस्ता सुधारणा करणे (सी.सी. 
नाली बांधकामासह) ३६.०० ४५.०० 
२ | सांस्कृतिक सभागृह बांधणे ६०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


३ | हायमास्ट सोलार लाईट बसविणे १५.०० 
४ | पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे १५.०० 
५ | पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे ३.०० 
६ | आवारभित बांधणे ४५.०० कार्यकारी 
७ | बाग-बगीचा करणे ३.०० अभियंता, 
८ | oe कटिंग करणे १६०.०० सा.बां.विभाग, 
९ | नदी खोलीकरण करणे १५.०५ बीड 
| ao | जी.एस.टी १८ % ६३.३७ 
| ae: | १ | आकस्मिक 8 % १४.०८ 
१२ | संगणक खर्च २% ७.०४ 
एकूण | ४३६.५४ ४५.०० 
(3) | चांदेगाव ता. बीड येथील मनाजी 
बाबा दर्गा परिसर व गणेश नदी 
सुशोभिकरण करणे 
| जोडरस्ता सुधारणा करणे (सी.सी. 
नाली बांधकामासह) ४३.२० 
२ | सांस्कृतिक सभागृह बांधणे ६०.०० 
३ | हायमास्ट सोलार लाईट बसविणे ९.०० 
४ | पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे ३.०० 
५  ।बाग-बगीचा करणे २५.०० कार्यकारी 
६ । घाट कटिंग करणे goo00 | २४९० अभियंता, 
७ | नदी खोलीकरण करणे २०.०० सा.बां.विभाग, 
स्वच्छता बांधकाम करणे १०.०० बीड 
जी.एस.टी १८ % ४८.६४ 
| 9o | आकस्मिक 8 % १०.८१ 
शि क १ | संगणक खर्च २% ५.४० 
एकूण | 334.04 | ३५.०० 
(8) | हिंगणी (खु) ता. बीड येथे राष्ट्रीय संत 
श्री भगवानबाबा मंदिर येथे पर्यटन 
विकास कामे करणे 
| जोडरस्ता सुधारणा करणे (सी.सी. 
नाली बांधकामासह) ९०.०० 
सांस्कृतिक सभागृह बांधणे ८.०० २०.०० 
सोलार स्ट्रिट दिवे लावणे ९.०० कार्यकारी 
हायमास्ट सोलार लाईट बसविणे २०.०० अभियंता, 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


५ | जी.एस.टी १८% ३५.८२ सा.बां.विभाग, 
६ ।आकस्मिक ४% ७.९६ बीड 
७ ।संगणक खर्च २% ३.९८ 
एकूण | १७४.७६ २०.०० 
(५) | मौजे. दिंद्रुड ता. माजलगाव येथील 
विकास कामे 
[| मौजे. fags ता. माजलगाव येथील 
लेंडी नदीचे सुशोभिकरण करणे यी हा क 
२ al. दिद्रुड ता. माजलगाव येथील त कग -_ बां 
सरस्वती नदीचे सुशोभिकरण करणे a si aa 
ge 24.00 विभाग 
३ | A. दिंद्रुड ता. माजलगाव येथील saan जि 
लेंडी नदीचे सुशोभिकरण करणे > 
उद्यां aes २७.७७ बीड 
( व सार्वजनिक शौचालय 
बांधकाम करणे) 
एकूण | २२७.७४ २५.०० 
(६ | ahs येथील शेहंशावली दर्गा येथे 
पर्यटन विकास कामे करणे 
| 9 जोडरस्ता सुधारणा करणे २१.६० 
२ सांस्कृतिक सभागृह बांधणे ४०.०० 
3 | शौचालय बांधणे १५.०० 
४ | परिसरात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा | १०.०० 
करणे 
५ | विद्युतीकरण करणे ५.०० 
६ । परिसरात सुधारणा करणे २०.०० Ge 
हायमास्ट सोलार fed लावणे ५.०० न 
पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे २०.०० २१.०० — ane 
Se .बां.विभाग, 
आवारभित बांधणे २७.०० बोड 
| qo | ० «| रेन वॉटर हार्वस्टिंग सिस्टिम बसविणे | १०.०० 
ll जी.एस.टी. १८% (रु.१७३.६० BA] ३१.२५ 
वर) 
१२ | आकस्मिकता ४% (रु.१७३.६० लक्ष | ६.९४ 
वर) 
१३ | संगणक खर्च २% (रु.१७३.६० लक्ष | ३.४७ 
वर) 
एकूण | २१५.२६ २१.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


(७ | बीड येथील कंकालेश्वर मंदिर येथे 
पर्यटन विकास कामे करणे 
| अंतर्गत व बाहेरील रस्ता बांधकाम | ५७.६० 
करणे 
२ | सांस्कृतिक सभागृह बांधणे ४०.०० 
३ | शौचालय बांधणे १५.०० 
8  । परिसरात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा | १०.०० 
करणे 
५ | विद्युतीकरण करणे ५.०० 
६ । परिसरात सुधारणा करणे २०.०० 
७ । हायमास्ट सोलार दिवे लावणे ५.०० 
८  । Of ate बसविणे २०.०० 
९ । आवारभिंत बांधणे २७.०० कायकार 
| qo | ०  । रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम बसविणे | १०.०० ४०.०० ता, 
नचर aah सा.बां.विभाग, 
पिं दोन व चार चाकी वाहनांसाठी | 30.00 बोंड 
वाहनतळ 
१२ | प्रवेशव्दार १५.०० 
१३ । भक्‍त निवास ३५.०० 
१४ | भुसंतलुन व बागबगीचा ३५.०० 
१५ | जी.एस.टी. १८% (रु.३४८.१० लक्ष | ६२.६६ 
वर) 
१६ | आकस्मिकता ४% (रु.३४८.१० लक्ष | १३.९३ 
वर) 
१७ | संगणक खर्च २% (रु.३४८.१० लक्ष | ६.९६ 
वर) 
एकूण | ४०८.१५ ४०.०० 
एकूण बीड | 9886.99] २०६.०० 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
7 ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय विभाग 
प्रशासकीय मान्यता देणे असलेल्या 
अधिकाराअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक | अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय । आहे. 
उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित करणे 
३ ८ प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार | वित्तीय अधिकार नियम 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग | पुस्तिका, १९७८ भाग 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ पहिला,उप विभाग एक अ.क्र 
प्र.क्र.७०/ विनियम, दि.१५/५/२००९ २७ नियम क्र. १४९ नुसार 
अन्वये अधिकार असणे प्रशासकीय विभागांला पुर्ण 
अधिकार आहे. तसेच वित्त 
विभाग, परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत. 
४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय | या कामांना पुर्वी निधी वितरीत 
संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना | केलेला नाही. 
सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी 
त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
अनुदानाची अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करुन घेणे 
५ शि विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी | संक्षिप्त caper निधी 
खर्च करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर | काढण्यात येत नाही. 
देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप 
येतात व अपहार संभवतात. 
६ | ११ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 
9 १२ वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 
१३ शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, लागू नाही. 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 
९ १४ बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात । प्रशासकीय मान्यता या शासन 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवश्‍यक तेथे | आदेशान्वये देण्यात आली 
सचिव समितीची मान्यता आहे. सचिव समितीचे प्रकरण 
नाही. 
शि ० १५ दुय्यम कार्यालयांना खरेदी । खरेदी नसल्याने लागू नाही. 
करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी 
अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेशा काढण्यात यावेत 
शि १ १६ साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन लागू नाही. 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय 
खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित 
करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


१२ १७ विविध करणांमुळे अवचित राहिलेला लागू नाही 
निधी विभागांची त्यांच्या अधिनस्त 
महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 
तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले 
जाते. 
१३ १८ विभागांमाफत करण्यात येणारे लागू नाही. 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च 
शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 
करण्यात यावा. 


३. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 


परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शा्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 
अटीव शर्ती :- 


१) 


वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, बीड यांची 
राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पर्यटन विभागाने केलेल्या कामांच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आव्यक आहे. 
अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. 
६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


———— a 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच sal कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार 
नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुळे राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा- 
या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी सदर आदेझात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या लेखा 
शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, बीड यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना रक्‍कम वितरीत करण्यात यावी. 
प्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ 
व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक 
अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०२२२१४०९५४२७२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakh 
OFM 


it harashti ‘Tourism And Cultural 
avinadra Affas Department, postalcode-400032 st-Mahaash 


2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c017043448a53f6a9fbe8 1e46d183af43c9a9 


La X aa | ka n t L a k h O t e INumber=93c1 191 9f0c5fba6953b484 1 cc8cfd46b2b788da 139e3f2 
1b3d79d2cf976efe Ri ira Laxmikant Lakhote 
2019.02.22 14:11:33 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/बीड/पर्यटन 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, बीड. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बीड. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


